६६ के.व्ही व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति 
उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात 
येणा-या मनो-याने व्याप्त जमिन व वाहिनीच्या 
पट्ट्याखालील जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी 
देण्यात येणा-या मोबदल्याबाबत सुधारित 
धोरणाच्या अनुषंगाने अनुसरावयाची 
कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक: पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४, 
दिनांक ०२.११.२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण उपक्रम यांचे पत्र क्र. म.रा.वि.पा.कं.म/ सां.का./ मु.अ./ 
रा.पा.ऊ/ ७८९९, दिनांक १०.११.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


राज्यात वीज पारेषण परवानाधारक शासकीय/निमशासकीय तसेच खाजगी वीज पारेषण 
कंपन्यांमार्फत ६६ के.व्ही व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्या उभारल्या जातात. 
तसेच अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची श्रेणीवाढ, दुरुस्ती व नुतनीकरणाची कामे करण्यात येतात. 
मनोरा व वाहिनी उभारताना तसेच वाहिन्यांची श्रेणीवाढ, दुरुस्ती व नुतनीकरणाची कामे करताना 
शेतीच्या/जमिनीच्या होणा-या नुकसानभरपाईपोटी मोबदला देण्यासंदर्भात उर्जा मंत्रालय, भारत 
सरकार यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व विविध पारेषण परवानाधारक यांना पारेषण वाहिनी 
उभारताना येणा-या अडी-अडचणी तसेच जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी संबंधित शेतकरी व 
जमिनधारकांना देण्यात येणा-या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत राज्यातील महापारेषण कंपनी, 
लोकप्रतिनिधी, होतकरी/जमिन धारक, सामान्य नागरीक व विविध पारेषण परवानाधारक यांनी 
केलेल्या मागणी/विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने वाचा येथील दि. ०२.११.२०२२ च्या शासन निर्णय 
अन्वये सुधारित धोरण निर्गमित केले आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.६ व ४ येथे अनुक्रमे 
उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समिती व जिल्हास्तरीय अपिलीय समितीची सविस्तर कार्यकक्षा व 
कार्यपद्धती व सुधारित धोरणाच्या अनुषंगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती उर्जा विभागामार्फत स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येईल व तसे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार राज्य पारेषण उपक्रमाने त्यांच्या स्तरावर शासनाने कळविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता (कंत्राटे 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


व अनुश्रवण) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठीत केली होती. राज्य पारेषण उपक्रमाने 
सदर समितीचा शिफारशीसह अहवाल दि. १०.११.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
शासनाने घोषित केलेले धोरण व त्या अनुषंगाने राज्य पारेषण उपक्रमाने सादर केलेल्या 
अहवालानुसार उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समिती व जिल्हास्तरीय अपिलिय समितीची कार्यकक्षा 
व कार्यपद्धती आणि सुधारित धोरणाच्या अनुषंगाने अनुसरावयाची सर्वसाधारण कार्यपद्धती निश्चित 
करुन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४, 
दि.०२.११.२०२२ अन्वये महापारेषण व इतर पारेषण परवानाधारक कंपन्यांकडून अति उच्चदाब पारेषण 
वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणा-या मनो-यामुळे व्यापलेल्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटीचा व 
वाहिनीच्या पट्ट्याखालील जमिनीच्या होणा-या नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला देण्याच्या सुधारित 
धोरणाची अंमळबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समिती व 
जिल्हास्तरीय अपिलीय समितीची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ) सुधारित धोरणाची अंमलबजावणीबाबत खालील प्रमाणे सर्वसाधारण कार्यपद्धती राहिल:- 


१) या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली कार्यपद्धती सर्व शासकीय/निमशासकीय तथा 
खाजगी पारेषण परवानाधारक कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणा-या/उभारणीचे काम सुरु 
असलेल्या सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांना लागू राहिल. 


२) शासन निर्णय दि. 02.99.2022 मधील अनुक्रमांक १ ते ३ येथे विहित केल्यानुसार अति 
उच्चदाब पारेषण वाहिन्या उभारताना संबंधित होतकरी/जमिन मालकांच्या जमिनीच्या होणा-या 
नुकसानभरपाईपोटी देण्यात येणारा मोबदला निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे संबंधित पारेषण 
परवानाधारक कंपनीने त्यांच्या महसूळलातून संबंधित शहोत/जमीन मालक/धारकांना अदा करावा. 


३) नुकसान झालेल्या जमिनीचे मोजमाप झाल्यानंतर आकारण्यात येणारे दर हे शहोतजमिनीसाठी 
हेक्‍टर मध्ये विहित केलेले दर व अकृषक झालेल्या जमिनीचे चौरस मिटर मध्ये विहित केलेले 
दर विचारात घ्यावे. 


४) संबंधित होतकरी/जमिन मालकांच्या जमिनीची आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे, गांव नमुना नंबर 
सात-बारा, रु. १००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर संमतीपत्र/प्रतिज्ञापत्र/मुखत्यारपत्र/नोटरीकृत हमीपत्र 
संबंधित होतकरी / जमिन मालकांकडून संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीने प्राप्त करुन 
घ्यावीत. 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


4) (आ) 


अति उच्चदाब वाहिनीची ज्या होत वा इतर जमिनीतून उभारणी करण्यात येणार 
आहे/उभारणीचे काम सुरु आहे अज्ञा भागातील शोत वा अन्य जमिनीचे मुद्रांक शुल्क 
विभागाने ठरविलेले बाजारमुल्य दर-पत्रक (रेडी रेकनर) समितीने प्राप्त करुन घ्यावे. 


(ब) 


अति उच्चदाब वाहिनीच्या प्रकल्पाचे संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीने काम सुरु 
केल्याच्या दिनांकालगतच्या मागील तीन वर्षात त्या त्या भागात/लगतच्या गट/ सर्व्हे नंबर 
मध्ये झालेल्या जमिनीचे एकूण खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व या तीन वर्षातील खरेदी-विक्री व्यवहाराची सरासरी काढावी. 


(क) 


मुद्रांक शुल्क विभागाकडुन प्राप्त झालेले बाजारमुल्य दर पत्रकानुसारचा दर (रेडी रेकनर 
दर) व मागील तीन वर्षात त्या त्या भागात/लगतच्या गट/ सर्व्हे नंबर मध्ये झालेल्या 
जमिनीचे एकूण खरेदी-विक्रीचे व्यवहारानुसार आलेला सरासरी दर यापैकी जो दर जास्त 
असेल तो दर मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी विचारात घेऊन मुल्यांकन समितीने अति 
उच्चदाब मनोरा व वाहिनी उभारणीसाठी झालेल्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी 
मोबदला निश्चित करावा. 


(ड) 


अति उच्चदाब वाहिनीच्या प्रकल्पास संबंधित पारेषण कंपनीने काम सुरु केल्याच्या 
दिनांकाळगतच्या मागील तीन वर्षात त्या त्या भागात/लगतच्या गट/ सर्व्हे नंबर मध्ये 
खरेदी-विक्री व्यवहार झाले नसतीळ अशा शेत/बिगर शेत जमिनीचे मुल्यांकन मुद्रांक 
शुल्क विभागाने निश्चित केलेल्या बाजारमुल्य दर-पत्रकानुसारच्या दराने (रेडी रेकनर दर) 
निश्चित करावे. 


६) अति उच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्राचे मुल्यांकन ठरविताना पुढे नमूद केलेल्या “ब” 
प्रमाणे व अति उच्चदाब वाहिनीखालील पट्ट्याचे मुल्यांकन ठरविताना पुढे नमूद केलेल्या “क” 
प्रमाणे वरील (५) च्या अनुषंगाने होत व बिगर शोत जमिनीचे मुल्यांकन कसे करावे या बाबतचे 
स्पष्टीकरणात्मक उदाहरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात आळे आहे. 


७) उप 


विभागीय स्तरीय मूल्यांकन समितीने विहित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित होत जमिन/इतर 


जमिनीचे मूल्यांकन करुन ते संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीस व शेत/जमिन मालकास 
कळवावे. 


> 


जमिनीच्या मालकी हक्‍्कासंदर्भात व क्षेत्रफळाबाबत वाद उद्भवल्यास शेत/इतर जमिनीची 


मोजणी व मालकी हक्काबाबत शासन निर्णय दि. ०२.११.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. २.२ नुसार 
तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून खात्री करुन घेण्यात यावी. ज्या ठिकाणी या शासन 
निर्णयाच्या “ब (३) ” किंवा “क (५)” नुसार मोका पंचनामानंतर संबंधित शहोत/इतर जमिन माळक 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


व संबंधित पारेषण कंपनींचा जमिनीचा माळकी हक्‍क व क्षेत्रफळाबाबत सहमती असेल त्या 
ठिकाणी भूमी अभिलेख विभागाकडून खात्री करुन घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 


९) नुकसानभरपाईपोटीच्या मोबदल्याचा आदेश पारित झाल्यानंतर आदेशामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या व्यक्‍तीचा जर मृत्यू झाल्यास सदर मोबदला आवश्‍यक कागदपत्रांची [वारस दाखला 
(Heirship 08॥०७७/उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (50००855101 Certificate)] पूर्तता करुन 
त्यांच्या कायदेशीर वारसास पारित केलेल्या आदेशानुसार अदा करावा. 


qo) अति उच्चदाब मनो-याखालील जमिनीच्या मोबदल्याची रक्‍कम समान दोन टप्प्यात देण्यात 
यावी. पहिल्या टप्प्यात मोबदला मनोरा पायाभरणीच्यावेळी व दुस-या टप्प्यात मोबदला मनोरा 
उभारणीच्यावेळी देण्यात यावा. 


११) ज्या जमिनीतून अति उच्चदाब वाहिनी उभारण्यात आली आहे अशा ठिकाणी वाहिनीच्या 
पठ्ठ्याखालीळ जमिनीचा मोबदला प्रत्यक्ष वाहिनी उभारणीच्यावेळी (तारा ओढण्याच्यावेळी- 
Stringing) देण्यात यावा. 


१२) अति उच्चदाब मनोरा व वाहिनी उभारणीचे काम सुरु असताना जमिनीच्या मालकी हक्कात जर 
बदल झाल्यास नवीन मालकास उर्वरीत नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला देय राहील. म्हणजेच 
जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला विहित पद्धतीनुसार टप्प्या टप्प्याने देताना त्या त्या 
वेळी जमिन ज्याचे नावे असेल त्या जमिन मालकास देण्यात यावा. तसेच पिकांच्या/ 
फळझाडांच्या नुकसानभरपाईपोटीच्या मोबदल्यास त्या त्या वेळचा जमिन मालक / वहिवाटदार 
पात्र असेल. मात्र असा मोबदला यापूर्वी दिला गेळा नसल्याची खात्री करण्यात यावी. 


१३) कार्यान्वित झालेल्या (Commissioned) अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांची क्षमतावाढ व 
आधुनिकीकरण करताना वाढीव बाघित क्षेत्राचा मोबदला देय राहिल. मात्र उपरोक्त अति 
उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांच्या पूर्वीच उभारलेल्या मनो-याचा व वाहिनीच्या पट्ट्याखालील 
जमिनीचा मोबदला देय राहणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत बाधित जमिनीचा मोबदला 
एकदाच दिला जाईल याची सर्व संबंधित सक्षम अधिकारी/पारेषण परवानाधारक कंपनी यांनी 
खबरदारी घ्यावी. 


१४) सदर सुधारित धोरण जाहिर झाल्याच्या दिनांकाला म्हणजेच शासन निर्णय दि. ०२.११.२०२२ 
रोजी किंवा त्यानंतर सुरु असलेल्या तसेच नविन प्रस्तावित असलेल्या san सर्व अति उच्चदाब 
पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहिल. तसेच सदर झासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
दिनांकास सुरु असलेल्या (Under Construction) म्हणजे कार्यान्वित होणे बाकी असलेल्या 
अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी उभारणीच्या सर्व प्रकल्पास देखील पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


राहिल. तथापि, काम सुरु असलेल्या म्हणजेच कार्यन्वित होणे बाकी असलेल्या अति उच्चदाब 
पारेषण वाहिनीच्या प्रकल्पातील ज्या अति उच्चदाब मनो-यांची किंवा अति उच्चदाब पारेषण 
वाहिन्यांमुळे बाधित झालेल्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी मोबदला अंतिम करुन तो अदा 
करण्यात आला असेल व सुधारित धोरणानुसार अशा अति उच्चदाब मनोरे तथा अति उच्चदाब 
पारेषण वाहिन्या यामुळे बाधित झालेल्या जमिनीचा नुकसानभरपाईचा मोबदला जास्त येत 
असेल तर त्या संबंधित जमिन मालकास फरकाची रक्कम देय राहिल. मात्र जर सुधारित 
धोरणानुसार जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी मोबदला कमी येत असेल तर फरकाची रक्‍कम 
संबंधित होत/जमिन मालकाकडून वसूल केली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


१५) अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या मार्गात अनधिकृत बांधकाम करणा-या व्यक्‍ती/संस्था यांना 
स्वखर्चाने अनधिकृत/बेकायदेशीर बांधकामे विनाविलंब निष्कासित करण्याबाबत लेखी नोटीस 
संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीकडून देण्यात यावी. जर san अनधिकृत बांधकाम 
करणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था यांनी स्वखर्चाने अशी बांधकामे निष्कासित न केल्यास aft 
बेकायदेशीर/अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधित 
विभाग/यंत्रणा/स्थानिक स्वराज्य संस्था/प्राधिकरणे यांना संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीकडून विनाविलंब कळविण्यात यावे. अशा अनधिकृत / बेकायदेशीर बांधकामांमुळे जिवित 
अथवा वित्त हानी झाल्यास संबंधित पारेषण कंपनी जवाबदार राहणार नाही. 


१७) नुकसानभरपाईपोटी देय होणारा मोबदला संबंधित शहोतकरी/जमिन मालक यांच्या बँक खात्यात 
NEFT/RTGS च्या माध्यामातून जमा करावा. अपवादात्मक / असाधारण परिस्थितीत 
धनादेशाद्वारे नुकसानभरपाईपोटी देय होणारा मोबदला अदा करावा. 


१८) एखाद्या जमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात एकापेक्षा जास्त व्यक्तिंचा समावेडहा असल्यास, सदर 
शोेत/जमिन मालळक/धारक यांनी रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र/ प्रतिज्ञापत्र/ 
मुखत्यारपत्र/नोटरीकृत हमीपत्र लिहून दिलेल्या संबंधित व्यक्‍्तिपैकी एका व्यक्‍तीच्या नावावर 
ऑनलाईन (RTGS/NEFT) पद्धतीचा वापर करुन संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करावा. 
अपवादात्मक परिस्थितीत असा मोबदला धनादेशाद्वारेसुद्धा अदा करता येईल. 


१९) अति उच्चदाब वाहिनी उभारणीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिन मालकास मोबदला 
अदा केल्याची नोंद त्यांच्या जमिनीच्या सात-बारा उता-यावर घेण्याकरिता महसूल विभागास 
संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीने कळवावे. 


२०)उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समिती किंवा जिल्हास्तरीय अपिलिय समितीकडून सुधारित 
धोरणानुसार ठरविण्यात आलेला जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला संबंधित 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शेत/जमिन मालकांना संबंधित शासकीय/निमशासकीय/खाजगी पारेषण परवानाधारक कंपन्या 
त्यांच्या महसूलातून अदा करतील. 


ब) मनो-याने व्याप्त जमिनीचे क्षेत्रफळ, ते मोजण्याची व त्या क्षेत्रफळाच्या मुल्यांकनाची कार्यपद्धती: 


(१ अति उच्चदाब मनो-याने व्याप्त जमिनीची मोजणी करताना मनो-याच्या पायाभरणीसाठी 
असलेल्या अभिकल्प/अभियांत्रिकी विभागाकडून (डिझाइन डिपार्टमेंट) नामांकित करुन 
दिलेल्या तांत्रिक मानांकनाच्या अधिन राहून केलेल्या मनो-याच्या आरेखनाप्रमाणे (डिझाइन / 
ड्रॉइंग) चारही पायथ्यांच्या खोदकामाचे क्षेत्रफळ विचारात घ्यावे. 


(२) अति उच्चदाब मनो-याच्या पायथ्याची लांबी व रुंदी ही मिटर या एककात मोजण्यात यावी. 


(३) सदरच्या मोजमापासाठी संबंधित होतकरी/जमिन माळक/धारक यांच्या समक्ष पंचनामा करुन 
पायथ्याच्या संयुक्‍त मोजणीस सबंधित पारेषण कंपनीचे प्रतिनिधी व स्थानिक भागातील 
कोणत्याही दोन व्यक्‍ती साक्षीदार म्हणून हजर राहतील. 


(४) नुकसान झालेल्या जमिनीचे मोजमाप झाल्यानंतर संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनी अति 
उच्चदाब मनो-याने व्याप्त जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव संबंधित उप विभागीय स्तरीय 
मुल्यांकन समितीकडे पाठवतील. 


(५) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब येथील उदाहरणादाखल दिलेल्या स्पष्टीकरणात्मक 
रेखाचित्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अति उच्चदाब मनो-याच्या पायथ्याच्या मोबदल्याची गणना 
खालील सूत्राप्रमाणे करावी. 


सूत्र - एकूण मनो-याने व्याप्त बाधित क्षेत्राचा मोबदला = (खोदकामाची लांबी x खोदकामाची 
रुंदी) X [(बाजार मुल्य दर पत्राकानुसारचा दर (रेडी रेकनर दर) किंवा (मागील तीन वर्षात 
झालेल्या जमिन खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे अ (५) अनुसार येणारा सरासरी दर) या पैकी 
जो अधिक असेल तो दर] X २. 


(६) जमिनीची मोजणी केल्यानंतर जमिनीचे क्षेत्रफळ अपूर्णांकात येत असेल तर ती पुढील पूर्णांकास 
समायोजित करण्यात यावी. (उदा. १२५.२ चौ.मी = 92g चौ.मी) 


क) व्होल्टता स्तरानुसार अति उच्चदाब वाहिनीच्या पट्ट्याखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळाची गणना तसेच 
त्या क्षेत्रफळाच्या मुल्यांकनाची कार्यपद्धती: 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-क (१, २ व 3) येथीळ उदाहरणादाखल दिलेल्या 
स्पष्टीकरणात्मक रेखाचित्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी उभारण्याकरिता 
उभारण्यात येणा-या मनो-याच्या दोन्ही बाजुकडील प्रत्यक्ष वाहिनीखालील जमिनीचा व्याप्त भाग 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


SIR निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


तसेच रेखाचित्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पारेषण वाहिन्यांच्या आडव्या झोक्यामधील अंतराने व्याप्त 

भाग, यात वाहिनीजवळील झाडे, विद्यमान व भविष्यातील संभाव्य विविध बांधकामे इत्यादीमुळे 

वाहिनीस नुकसान तथा मनुष्यहानी तथा इतर नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्‍यक सुरक्षीत अंतर 

(RoW Line corridor) राखण्यात ad. 

या अनुषंगाने: 

(१ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार वाहिनीच्या पट्ट्याखाळीळ (Line 

७०॥॥०००जमिनीची रुंदी उदाहरणादाखल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ड प्रमाणे राहील. 
व्होल्टतास्तरानुसार वाहिनीच्या पठ्ठ्याखाळील जमिनीची रुंदी खालीलप्रमाणे राहिल. 


व्होल्टता स्तर वाहिनीच्या पट्ट्याखालील (Line Corridor) जमिनीची रुंदी 
(मीटर मध्ये) 
६६ के.व्ही १८ 
११० के.व्ही. २२ 
१३२ के.व्ही. २७ 
२२० के.व्ही ३५ 
४०० के.व्ही. एकपथ वाहिनी ४६ 
४०० के.व्ही. ट्विपथ वाहिनी ४६ 
+/- ५०० के.व्ही. एच.व्ही.डी.सी ५२ 
७६५ के.व्ही. एकपथ वाहिनी ६४ 
७६५ के.व्ही. ट्विपथ वाहिनी ६७ 
-/- ८०० के.व्ही. एच.व्ही.डी.सी ६९ 
१२०० के.व्ही. ८९ 


(२) ज्या जमिनीतून फक्त अति उच्चदाब वाहिनीच्या तारा गेलेल्या आहेत अज्ञा ठिकाणी फक्त 
वाहिनीच्या पठ्ट्याखाली (Line Corridor) येणा-या जमिनीचा मोबदला अनुज्ञेय राहिल. 


(३) एकपथ/द्विपथ/बहुपथ अति उच्चदाब मनो-यांवरील उजव्या व डाव्या बाजुस असणा-या 
तारांसाठी मनो-याची मध्य रेषा व व्होल्टता स्तरानुसार असलेल्या वाहिनीच्या पट्ट्यामधीळल 
उजव्या व डाव्या बाजुचे समसमान अंतर म्हणजेच रुंदी म्हणून समजण्यात यावी. 


(४ अति उच्चदाब मनो-याच्या मध्य रेषेस होतातील / जमिनीवरील बांध/ सीमा/ हद्द जेथे छेदतील 
त्यांच्यातील अंतर हे लांबी म्हणून समजण्यात यावी. 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


(५) सदरच्या मोजमापासाठी संबंधित शहोेतकरी/जमिन मालक/धारक यांच्या समक्ष पंचनामा करुन 
अति उच्चदाब वाहिनीच्या पट्ट्याखालील जमिनीच्या संयुक्‍त मोजणीस सबंधित पारेषण कंपनीचे 
प्रतिनिधी व स्थानिक भागातील कोणत्याही दोन व्यक्‍ती साक्षीदार म्हणून हजर राहतील. 


(६) अति उच्चदाब वाहिनीच्या पठ्ठ्याखाळील जमिनीची लांबी व रुंदी ही मीटर या एककात मोजण्यात 
यावी. 


(७ जर द्विपथ अथवा बहुपथ अति उच्चदाब मनो-यावर एकाबाजुस अति उच्चदाब वाहिनीचे काम 
होत असल्यास, वाहिनीच्या पट्ट्याखालील क्षेत्रफळ व मोबदल्याची गणना खालील मुद्दा क्र. ८ (बो 
मधील सूत्रानुसार करण्यात यावी. तसेच पूर्वी उभारलेल्या मनोऱ्यावर भविष्यात ज्यावेळी 
TARA दुसर्‍या बाजुस तारा ओढण्याचे काम होईल त्यावेळी वाहिनीच्या पट््याखाळील 
उर्वरीत रुंदीची (Line Corridor ची) नुकसानभरपाई देण्यात यावी. मात्र दोन्ही बाजूस एकाच वेळी 
तारा ओढल्यास बाधित जमिनीचा मोबदला खालील मुद्दा क्र. ८ (अ) मधील सूत्रानुसार देय 
राहील. 

(८) अति उच्चदाब वाहिनीच्या पठ्ट्याखालील क्षेत्रफळ व मोबदल्याची गणना खालील सूत्रानुसार 
करण्यात यावी. 


अ) द्विपथ मनोऱ्यावरील द्विपथ वाहिनी/ बहुपथ मनोर्‍्यावरील बहुपथ वाहनी (For 0000 
Line/MCMC Line): 
सूत्र - एकूण बाधित क्षेत्रफळाचा मोबदला = [लांबी x (रुंदी X २)] X [बाजार मुल्य 
दरपत्रकानुसारचा दर (रेडी रेकनर दर) किंवा (मागील तीन वर्षात झालेल्या खरेदी विक्री 
व्यवहाराच्या आधारे अ (4) अनुसार येणारा सरासरी दर) या पैकी जो अधिक असेल तो दर] 


X ३०%. 

द्विपथ मनोऱ्यावरील एकपथ वाहिनी म्हणजेच (6000 Line) /पुर्वी उभारलेल्या द्विपथ 
FATA दुसऱ्या बाजूस तारा ओढणे (२११ Ckt Stringing): 

सूत्र - एकूण बाधित क्षेत्रफळाचा मोबदला = [लांबी x रुंदी ] xX [बाजार मुल्य 
दरपत्रकानुसारचा दर (रेडी रेकनर दर) किंवा (मागील तीन वर्षात झालेल्या खरेदी विक्री 
व्यवहाराच्या आधारे अ (4) अनुसार येणारा सरासरी दर) या पैकी जो अधिक असेल तो दर] 


बो 


— 


> 30%.” 


(* टिप- वाहिनीच्या पट्ट्याखाळील जमिनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचा मोबदला 
१५% + जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त aL उपयोगिता भत्ता स्वरुपात 
अतिरिक्त १५% मोबदला असा एकूण ३०% मोबदला) 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


ड) पिक, फळे व इतर झाडांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्याची कार्यपद्धती: 
अति उच्चदाब वीज पारेषण वाहिनी उभारताना संबंधित शहोतकरी / जमिन मालकांच्या 
जमिनीवरील पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांचे नुकसान होते. अशा नुकसानभरपाईपोटी मोबदला 
दिला जातो. sar नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला देताना संबंधित विभागाच्या प्रचलित 
धोरणाप्रमाणे सक्षम अधिका-याने प्रमाणित केल्यानंतर मोबदला संबंधित शहोतकरी / जमिन 
मालकांना देण्यात येतो. या अनुषंगाने- 

(१ अति उच्चदाब मनोरा पायाभरणी, मनोरा उभारणी व तारा ओढताना संबंधित जमिनीवरील बाधित 
क्षेत्रातील पीक/फळझाडे/इतर झाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधित जमीन मालकास 
नुकसानभरपाई देण्यात यावी. 

(२) अस्तित्वात असलेल्या अति उच्चदाब वाहिन्यांची क्षमतावाढ वा आधुनिकीकरण करताना संबंधित 
जमिनीवरील बाधित क्षेत्रातील पीक /फळझाडे/इतर झाडांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई 
देण्यात यावी. 

(३) अति उच्चदाब मनोरा अथवा वाहिनी उभारणी करताना ]ोतातील / जमिनीवरील बाधित क्षेत्रात 
होणा-या फळे वा इतर झाडांच्या नुकसानीचा पंचनामा फलोत्पादन अधिकारी, संबंधित शेतकरी, 
दोन साक्षीदार व संबंधित पारेषण कंपनीचे अधिकारी यांच्या समक्ष करण्यात यावा. 

(४) अति उच्चदाब मनोरा पायाभरणी, मनोरा उभारणी व तारा ओढताना नुकसान झालेल्या पिकांचा 
पंचनामा संबंधित शोतकरी, दोन साक्षीदार व पारेषण परवानाधारक कंपनीचे अधिकारी यांच्या 
समक्ष करण्यात यावा. सदर पंचनामाच्या क्षेत्रफळावरुन व शासनाच्या संबंधित विभागाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार नुकसानभरपाईची रक्‍कम निश्चित करण्यात यावी व त्यानुसार मोबदला 
संबंधित शहेत/जमिन मालकास संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा 
करावा. 

(५) फळझाडांच्या बाबतीत तालुका कृषी अधिकारी/फलोत्पादन अधिकारी यांचे समक्ष मोका पंचनामा 
करताना फळ झाडांची संख्या, बुंध्याची जाडी, झाडांचे भविष्यातील उर्वरीत वय, सरासरी वार्षिक 
उत्पादन व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न इ. बाबी विचारात घेऊन प्रती झाडांची किंमत निश्चित 
करावी व त्या आधारे एकूण नुकसान होणा-या झाडांचे मूल्यांकन तालुका कृषी अधिकारी / 
फलोत्पादन अधिकारी यांच्या कडून कृषी/फलोत्पादन विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित 
करुन घ्यावे व त्यानुसार मोबदला संबंधित शेत/जमिन मालकास संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 

(६) फळ झाडांच्या व्यतिरिक्त बाधित क्षेत्रातील इतर झाडांच्या (वन विभागाच्या घोषित यादीमध्ये 
समावेश नसलेली झाडे) होणा-या नुकसानभरपाईपोटी देय होणारा मोबदला संबंधित 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


विभागाकडून मुल्यांकन प्राप्त करुन घेऊन संबंधित शेत/जमिन मालकास संबंधित पारेषण 
परवानाधारक कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 

(७ खाजगी जमिनीवर वन विभागाच्या घोषित यादीमध्ये (वर्गीकृत) समावेश असलेल्या बाधित 
क्षेत्रातील झाडांच्या होणा-या नुकसानापोटी देय होणारा मोबदला संबंधित वन विभागाकडून 
मुल्यांकन प्राप्त करुन घेऊन तो संबंधित शेत/जमिन मालकास संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 


इ) वन/केंद्र/राज्य/केंद्र शासनाचे अंगीकृत प्राधिकरणाच्या जमिनीबाबत: 

(१) वन विभागाच्या जमिनीतून अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्या उभारल्या जात असतील तर अशा वन 
जमिनीच्या नुकसानापोटी वन विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार देय होणारा मोबदला संबंधित 
वन Wer मुल्यांकन करुन प्रमाणित केल्यानंतर तो संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीने वन विभागास त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 

(२) वन विभागाने वाटप केलेल्या वनपट्टाधारक जमिनीसंबंधात वन विभागाच्या अटी व शतींच्या अधिन 
राहून संबंधित वनपट्टाधारकास नुकसानभरपाईचा मोबदला संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 

(३) केंद्र शासन तथा केंद्र शासनाची प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या जमिनीसंदर्भात केंद्र शासनाच्या 
संबंधित मंत्रालयाच्या प्रचळित/विहित नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार जमिनीच्या 
नुकसानापोटीचा मोबदला संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा 
करावा. 

(४) शासकीय / निम-शासकीय संस्थेने त्यांची जागा/जमिन भाडेतत्वावर खाजगी व्यक्‍ती/संस्था यांना 
दिली असल्यास san जागेच्या/जमिनीच्या नुकसानापोटीचा मोबदला संबंधित पट्टाधारक/ळलीज 
धारक यांना सदर शासन निर्णयामध्ये विहित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित पारेषण परवानाधारक 
कंपनीने त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 


ई) उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती: 

(१) अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी व त्याकरिता लागणा-या मनो-याने बाधित होणा-या तथा झालेल्या 
जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी मोबदला ठरविण्यासाठी जिल्हातील उप विभाग निहाय 
उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समिती 
दि. ०२.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे स्थापन करण्यात आली आहे:- 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


SIR निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
Ea उप विभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) अध्यक्ष 
२ | उप अधीक्षक भूमी अभिलेख सदस्य 
३ | सहाय्यक संचालक, नगर रचना मुल्यांकन (संबंधित विभाग) सदस्य 
४ | तालुका / उप विभागीय कृषी अधिकारी सदस्य 
५ | संबंधित दुय्यम निबंधक सदस्य 
६ | संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीचे प्रतिनिधी सदस्य 
७ | राज्य पारेषण उपक्रम (महापारेषण) यांनी उपविभाग निहाय प्राधिकत | सदस्य सचिव 
केलेला, किमान कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी 


(२) राज्य पारेषण उपक्रमाने वरील उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीसाठी अ. क्र. ७ नुसार उप 
विभागनिहाय कार्यकारी अभियंता/ तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे आदेश हा शासन 
निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर विनाविलंब पारित करावेत. 

(३) संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीमार्फत अति उच्चदाब मनो-याने व्याप्त जमिनीचा तसेच 
वाहिनीच्या पट्ट्याखाली येणा-या जमिनीचे मोजमाप वरील “ब (३)” व “क (५)” नुसार पंचनामा 
करुन उक्त समितीच्या सदस्य सचिव यांनी संबंधित उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) 
तथा समिती अध्यक्ष यांच्याकडे जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटीचा मोबदला निश्चितीचा प्रस्ताव 
सादर करावा. 

(४) प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) तथा समिती अध्यक्ष यांनी 
सदर प्रस्ताव समितीमधील इतर सदस्य यांची ३० दिवसांत बैठक आयोजित करुन त्यावर 
समितीने विनाविलंब निर्णय घ्यावा. 

(4) उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीने मुल्यांकन निश्चित केल्यानंतर मुल्यांकनाबाबतच्या सर्व 
बाबी योग्य असल्यास संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीला शोत/जमिन माळलकास/धारकास 
निश्चित केलेला मोबदला अदा करण्यासाठी ७ दिवसांच्या आत आदेशा पारित करावेत. 

(६) उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीच्या अध्यक्षाने आदेश पारित केल्यानुसार संबंधित पारेषण 
परवानाधारक कंपनीने ३० दिवसात संबंधित शहोत/जमिन मालकास नुकसानभरपाईपोटीचा देय 
होणारा मोबदला त्यांच्या महसूलातून अदा करावा. 

उ) जिल्हास्तरीय अपिलिय समितीची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती: 
(१ अति उच्वदाब पारेषण वाहिनी व त्याकरिता लागणा-या मनो-याने बाधित होणा-या तथा 
झालेल्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी मोबदल्या संदर्भात जिल्हास्तरीय अपिलीय समिती 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 02.99.2022 च्या शासन निर्णयान्वये 
खालीलप्रमाणे स्थापन करण्यात आली आहे:- 


अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
डि जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ | संबंधित उप विभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) सदस्य 
3 | राज्य पारेषण उपक्रम (महापारेषण) यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी सदस्य 
४ | संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीचा प्रतिनिधी सदस्य 


(2) 


(3) 


राज्य पारेषण उपक्रमाने वरील जिल्हा स्तरीय अपिलीय समितीसाठी अ. क्र. ३ नुसार जिल्हा 
निहाय अधिक्षक अभियंता/ तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे आदेश हा शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्यानंतर विनाविलंब पारित करावेत. 

उप विभागीय स्तरावरील मुल्याकंन समितीने जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटीच्या मोबदल्या 
संदर्भात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध संबंधित शेत/जमिन मालकास/धारकास किंवा पारेषण 
परवानाधारक कंपनीस आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या अपिलीय समितीकडे लेखी 
अपील दाखल करता येईल. 

सदर अपिलिय समितीने दाखल अपिलावर उप विभागीय स्तरावरील मुल्यांकन समितीकडून 
अहवाल मागवून रितसर सर्व संबंधितांची सुनावणी घ्यावी. 


(५) सुनावणी दरम्यान अपिलार्थींची बाजु ऐकून शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. 


पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४, दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०२२ मधील तरतुदींनुसार सखोल 
तपासणी करावी. 


(६) संबंधित अपिलार्थींना आपली बाजु मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिल्यानंतर अपिलात तथ्य 


वाटल्यास अपिलीय समिती उप विभागीय स्तरीय समितीने पारित केलेल्या आदेशाचे स्वत: 
पुर्नमुल्यांकन करेल किंवा प्रकरण पुर्नविचारार्थ उप विभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीकडे 
पाठवेल किंवा अपिल फेटाळेल. जिल्हा स्तरीय अपिलीय समिती त्यांचा आदेश उचित 
कारणमिमांसेसह (Speaking Order) निर्गमित करेल. 


(७ जिल्हास्तरीय अपिलीय समितीने समितीकडे अपिल दाखल झाल्यानंतर अपिल जास्तीत जास्त 


(ट) 


६० दिवसात निकाली काढावे. 
अपिलीय समितीने जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी मोबदल्यासंदर्भात पारित केलेल्या 
आदेडा/निर्णयाविरुद्ध संबंधित होतक-यास/जमिन मालकास/धारकास/पारेषण परवानाधारक 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


कंपनीस संबंधित सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागता येईल. अन्य ठिकाणी अपिल / निवेदन 
दाखल केल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 
ऊ) अपवादात्मक / असाधारण परिस्थितीबाबत: 
उप विभागीय स्तरीय मूल्यांकन समितीने अपवादात्मक/असाधारण परिस्थिती, प्रकल्पाचे महत्व व 
प्रकल्पास होणारा विलंब विचारात घेऊन जमिनीच्या मूल्यांकनाबाबत जमिनीच्या 
नुकसानभरपाईपोटी मोबदल्याबाबत उचित निर्णय घेऊन मोबदल्याचे आदेश पारित करावेत. 


२. वरीलप्रमाणे निश्चित केलेल्या कार्यकक्षा व कार्यपद्धतीनुसार ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक 
क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणा-या मनो-याने व्याप्त जमिनीचा तसेच 
अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्ट्याखालील जमिनीचा नुकसानभरपाईपोटी मोबदला संबंधित 
शेतकरी/जमिन मालक यांना विहित मुदतीत अदा करण्याबाबत सर्व संबंधितांनी आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी असे आदेशा या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहेत. 

उ, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१२०११२४८५९९६१० असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. pigitally signed by SURESH DNYANDEO 
REDEKAR 
Date: 2022.12.01 12:58:25 +05'30' 


(सुरेश रेडेकर) 
सहपत्रे :- परिशिष्ट अ, ब, क (१,२,३)वड उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


) मा 

) 

) 

) 

) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा 
मा 


न्न 


AD 
= 


न्न 


3 


oC 
—_ 


—s 
न्न 


न्न 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१०) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

११) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
१२) मा. मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


mn 


XN ७. 


vo 


पृष्ठ २२ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


१३) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१४) प्रधान सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१५) मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
) 
) 


१६) राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 
१७) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय,१ ळा मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई- ४०० ०३२ 

१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मुंबई. 

१९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२०) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२१) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२२) सर्व आयुक्‍त,महानगरपालिका. 

२३) मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख. 

२४) महालेखापाल लेखा-१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई- Yoo ०२० 
) 
) 
) 
) 
) 


२५) महाळेखापाल लेखा-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई- Yoo ०२० 

२६) महालेखापाल लेखा-१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

२७) महालेखापाल लेखा-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

२८) अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पुर्वी मुंबई- ४०० ०५१ 

२९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनी, ३ रा मजला, हॉगकाँग 
बिल्डींग, हुतात्मा चौक, मुंबई- ४०० ०२३ 

३०) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, 
वांद्रे- कुर्ला संकुल, वांद्रे (Gd), मुंबई-४०० ०५१ 

३१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाहगड, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०० ०५१ 

32) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाऱगड, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०० ०५१ 

३३) सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्र. १, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई- ४०० ००५ 

३४) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, 
पशुसंवर्धन आयुक्‍ताळया शेजारी, औंध, पुणे- ४११००७ 

३५) संचालक (प्रकल्प), महापारेषण कंपनी, मुंबई 

३६) मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण उपक्रम, महापारेषण कंपनी, मुंबई 

३७) सर्व मुख्य अभियंता, अति उच्चदाब पारेषण मंडळ, वाशी/ पुणे/ कराड/ औरंगाबाद/ नागपूर/ 
अमरावती/ नाशिक 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


३८) कार्यकारी संचालक, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नारा-नारी रिंग रोड, संप्रतीनगर, 
नागपूर. 

३९) संचाळक (नगर रचना), पुणे 

४०) सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल) 

४१) सर्व उपविभागीय अधिकारी (कृषि) 

४२) सर्व सहायक संचालक (नगर रचना) 

४३) सर्व उप अधिक्षक (भूमि अभिलेख) 

४४) व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लि., होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-०१ 

४५) अदानी ट्रान्समिडान इंडिया लि., अदानी हाऊस, अहमदाबाद-३८० ००९ 

४६) खारघर-विक्रोळी ट्रान्समिशन प्रा.लि., हॉलमार्क बिझनेस प्लाझा, वांद्रे (पुर्व, मुंबई-५१ 

४७) अमरावती पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लि., नांदगावपेठ, अमरावती-४४४ ६०२ 

४८) अदानी इलेक्ट्रिसीटी मुंबई इन्फ्रा लि., देविदास लेन, बोरीवली (प), मुंबई-४०० Yoo 

४९) महाराष्ट्र इस्टर्न ग्रीड पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लि., सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४० ००१ 

५०) मुंबई ऊर्जा मार्ग लि., बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४ 

५१) सर्व मुख्याधिकारी नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरपंचायत. 

५२) जयगड पॉवर ट्रान्समिशन लि., वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व, मुंबई-५१ 

५३) उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ऊर्जा प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

५४) वित्त विभाग (व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

५५) निवडनस्ती/ ऊर्जा-४, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


सैर येर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर ok येर येर येर येर येर. 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
अति उच्चदाब वाहिनीच्या मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या पट्ट्याखालील बाधित होणा-या शोत/ बिगर 
शेत (अकृषक) जमिनीचे मुल्यांकन कसे करावे या बाबतचे स्पष्टीकरणात्मक उदाहरण 


समजा: 9) Yoo के.व्ही. डी.सी. लाईनच्या “डी टाईप” FARIA पायथ्याचे क्षेत्रफळ 
92X96 = 328 चौ.मी. 
२) वाहिनीखालील पट्ट्याच्या बाधित जमिनीचे क्षेत्रफळ = १०००० चौ.मी. 
3) होतजमिनीचा रेडी रेकनर हेक्‍टरी दर रुपये ३ लाख म्हणजेच शोत जमिनीचा चौरस 
मीटरचा दर = ३०००००/१०००० = ३० रु. प्रती चौ.मी. 
४) शहोतजमिनीचा गेल्या तीन वर्षात झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचा सरासरी दर = 
रुपये ४ लाख प्रती हेक्टर म्हणजेच शोत जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार आलेला 
सरासरी प्रती चौरस मीटर GX = ४०००००/१०००० = ४० रु. प्रती चौ.मी. 
५) बिगर शेतजमिनीचा (अकृषक) रेडी रेकनर दर = रुपये १०००/- प्रती चौ.मी. 
६) मागील तीन वर्षात बिगर होत जमिनीचे झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचा सरासरी दर = 
रुपये ९००/- प्रती चौ.मी. 


MAAN व्याप्त जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी देय मोबदल्याचे मुल्यांकन: 
१) शोत जमिनीसाठी- 


i) अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी ज्या शेत जमिनीतून जाते त्या शेताचे मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीचे 
क्षेत्रफळ ३२४ चौ.मी. ---- वरील समजा येथील १ प्रमाणे 
i) वरील समजा ३ व ४ येथील शेतीचे हेक्‍टरी रेडी रेकनर दर व मागील ३ वर्षातील खरेदी-विक्री 
व्यवहाराच्या आधारे आलेला सरासरी दर यांची तुलना केल्यास सरासरी दर अधिक असल्याने, 
goo के.व्ही. डी.सी.क्यु. लाईनच्या डी टाईप मनो-याने व्याप्त जमिनीचे मुल्यांकन = ३२४ 
चौ.मिटर X Yo X2= रू. २५,९२०/- 
२) बिगर शोत (अकृषक) जमिनीसाठी- 


) अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी ज्या बिगर शोत जमिनीतून जाते त्या जमिनीचे मनोऱ्याने व्याप्त 
जमिनीचे क्षेत्रफळ-- ३२४ चौ.मी. ---- वरील समजा येथील १ प्रमाणे 


ii) वरील समजा ४ येथील बिगर शेतजमिनीचा रेडी रेकनर दर रुपये १०००/- प्रती चौ.मी. 


ii) ४०० के.व्ही. SAL. लाईनच्या डी टाईप मनो-याने व्याप्त जमिनीचे मुल्यांकन = ३२४ 
चौ.मिटर X १०००*)२२ रू. ६,४८,०००/- 


(* वरील समजा येथील ५ व ६ दरातील तुलनेनंतर असलेला अधिकचा दर) 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


ब) वाहिनीच्या पट्ट्याने व्याप्त जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी देय मोबदल्याचे मुल्यांकन: 
१) शोत जमिनीसाठी- 


) वाहिनीच्या पट्ट्याने बाधित झालेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ = १०००० चौ.मी.--- वरील समजा २ 
प्रमाणे 

i) वाहिनीच्या पट्ट्याने बाधित झालेल्या होत जमिनीचे मुल्यांकनच१००००)(४०%६३०% रु. 
१,२०,०००/- 
(वरील समजा येथील ३ व ४ च्या दरातील तुलनेनंतर असलेला अधिकचा दर) 


2) बिगर शोत (अकृषक) जमिनीसाठी- 


) वाहिनीच्या पट्ट्याने बाधित झाळेल्या बिगर शेत (अकृषक) जमिनीचे क्षेत्रफळ १०००० चौ.मी. 
--- वरील समजा २ प्रमाणे 
i) वाहिनीच्या पट्ट्याने बाधित झालेल्या बिगर शोत (अकृषक) जमिनीचे 
FeulhA=10000X 4000*XZ0%= रु. ३०,००,०००/- 
(वरील समजा येथील ५ व ६ च्या दरातील तुलनेनंतर असलेला अधिकचा दर) 


टीप: वरील समजा येथील १ ते ६ मध्ये नमुद केलेली आकडेवारी ही स्पष्टीकरणात्मक उदाहरणासाठी 
घेतली असुन त्याचा प्रत्यक्ष मोजमाप, दर व मुल्यांकन यांच्याशी संबंध नाही. 


os येर ये येर येर येर ये ok येर वेश येर 2 येर 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - ब 


मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीचे क्षेत्रफळ मोजणीची कार्यपद॒धती : 
६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांची मनोर्‍्याने व्याप्त जमिनीच्या मोजणीबाबतचे 
उदाहरणादाखल स्पष्टीकरणात्मक रेखाचित्र. 


Tower Center Line 


Circuit -2 


TARIM व्याप्त जमिनीचे क्षेत्रफळ (A-B-C-D) = खोदकामाची लांबी (A-B) X खोदकामाची रुंदी (8-0) 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - क (१) 


वाहिनीचा पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या मोजणीची कार्यपद॒धतीः- 
६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या 


जमिनीच्या मोजणीबाबतचे उदाहरणादाखल स्पष्टीकरणात्मक रेखाचित्र. 


— Circuit -1 


-— Tower Center Line 


वाहिनीचा Get, 
(Line Corridor) 


— Circuit -2 


— शेताचा बांध / शेताची सीमा 


शेत नं.१ येथील जमिनीच्या नुकसान भरपाई पोटीचा मोबदला देण्यासाठी वाहीनीच्या पट्टयाने व्यापलेले क्षेत्रफळ (N-C-G-J-N) 
= लांबी (L-E) x रुंदी (0-६ किंवा ६-७ ळिंवा- NeL किंवा L-J) x २ 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - क (२) 


वाहिनीचा पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या मोजणीची कार्यपद॒धतीः- 
६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या 
जमिनीच्या मोजणीबाबतचे उदाहरणादाखल स्पष्टीकरणात्मक रेखाचित्र, 


-ण Circuit -1 


) 


= Tower Center Line 


वाहिनीचा Get 
(Line Corrido 


— Circuit -2 


| 


— शेताचा बांध / शेताची सीमा 


शेत नं.२ येथील जमिनीच्या नुकसान भरपाई पोटीचा मोबदला देण्यासाठी वाहीनीच्या TEAM व्यापलेले क्षेत्रफळ (N-C-G-J-N) 
= लांबी (L-E) x रुंदी (0-६ किंवा ६-७ ळिंवा- NeL किंवा L-J) x २ 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - क (३) 


वाहिनीचा पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या मोजणीची कार्यपदधतीः- 
६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील बाधित क्षेत्राच्या 
जमिनीच्या मोजणीबाबतचे उदाहरणादाखल स्पष्टीकरणात्मक रेखाचित्र. 


शेत नं.३ B 


Nos C 
Of, Np if ps < 4, र On A 
ME | 


sf. 


Circuit -1 


Corridor) 


3— Tower Center Line 


(Line 


Circuit -2 


०“, 4444 4 OF OO 4 री 4] | 
OG LES ES een 
र \ 
/ 


| 
| iy 
शेताचा बांध / शेताची सीमा 


eZ 
Kk ee, ट्र F 
LO 


शेत नं.३ येथील जमिनीच्या नुकसान भरपाई पोटीचा मोबदला देण्यासाठी वाहीनीच्या पट्ट्याने व्यापलेले क्षेत्रफळ (N-C-G-J-N) 
= लांबी (L-E) x रुंदी (0-६ किंवा E-G किंवा- NeL किंवा LJ) x २० [मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीचे क्षेत्रफळ (P-O-R-S-P)] 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


झासन निर्णय क्रमांकः पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/उर्जा-४ 


शासन निर्णय क्र. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक 09 डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - उड 


MAXIMUM SWING 


MINIMUM ELECTRICAL 


CLEARANCE 
STRING ¢ConDUCTOR 


MINIMUM WIDTH OF RIGHT OF WAY 
LINE CORRIDOR (वाहिनीखालील पट्टा) 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


